शासकीय कार्यालयामध्ये अधिकाराचे 
प्रदान, सादरीकरणाचे टप्पे कमी 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.४८/पाच 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२००४/प्र.क्र.१५/०४/१२, 
दिनांक २५ मे, २००६. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. पीडीओ-१००७/प्र.क्र.९/१८ (र.व.का.), 


दिनांक १४ नोव्हेंबर, 2093. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण1-२०१२/प्र.क्र.५४/१८(र.व.का., 
दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१४. 


शासन परिपत्रक :- 


शासकीय कार्यालयात पारदर्डाकता व गतीमानता आणण्याच्या दृष्टीने “महाराष्ट्र 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५* हा राज्यात लागू करण्यात आला आहे. सदर 


अधिनियमातील प्रकरण ३ करिता “शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 


नियम-२०१३” हे नियम दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१३ च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यात लागू करण्यात 


आले आहेत. वरील अधिनियमाच्या कलम ९ व नियमांच्या नियम क्रमांक ६ अनुसार विभागात 


हाताळण्यात येणाऱ्या विविध विषयांचे स्वरुप, स्तर आणि महत्व विचारात घेऊन विभागाशी 


संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने त्या सादर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर 


निर्धारित करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.४८/पाच 


२. त्या अनुषंगाने संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय (खुद्द Helles आस्थापना शाखेशी संबंधित 


बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी प्रकरण सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर खालील 


तक्त्यात दर्ठविल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत :- 


स्तर अंतिम निर्णय 
अ. घेण्यास सक्षम 
विषय अधिकारी 
क्र om द्वितीय | तृतीय अधिकारी / 
प्राधिकारी 
चा eee लच कक्ष अवर । सह सचिव / | सचिव / प्रधान 
षि विभागातील आस्थापनाविषयक सर्व बाबी मति | eee | aaa aaa 
अधिकारी | सचिव उप सचिव सचिव 
विधानमंडळाचे अधिवेशन अभिनिमंत्रित 
करण्यासंबंधी / संस्थगित करण्यासंबंधी = gee हत सचिव / 
Sees oe क्ष अवर / मंत्री 
२ मा. राज आदेशा प्राप्त करणे व eee | aioe. ||| aa ace AT. Hatt / 
ae ae आ चा अधिकारी | सचिव उप सचिव avant 
fa अधिवेड्डानाच्या मा. 
तात्पुरत्या दिनद्शिकेविषयक बाबी 
अर्थसंकल्प व पुरवणी मागण्या सादर वा आर त्ता सचिव / 
ere eee क्ष अवर / मंत्री 
3 | करण्यासंबंधी मा. राज आदेठा नग | त | तत मा. मंत्री / 
कराया पयत याता अधिकारी | सचिव | उपसचिव मुख्यमंत्री 
प्रापत करण्याविषयक बाबी मा. 
विधानमंडळाच्या अधिवेशानाशी संबंधित a 
बाबींचे समन्वय व त्या अनुषंगाने| कः मर. शा ति / 
r सर्व बाबींचे समन्वय व त्या अनुषंगाने क्ष अवर । सह / मिलती दी 
मंत्रालयीन विभागांना निर्गमित | अधिकारी | सचिव | उपसचिव न ayant 
करावयाच्या सूचना मा. 
करावयाच्या सूचना 


वरील स्तराबाबत, यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निदेश असल्यास किंवा काही विशिष्ट 
अपवादात्मक प्रकरणी आवश्यकता भासल्यास प्रकरणपरत्वे उक्त स्तरांमध्ये योग्य ते बदल 
करण्यात येतील. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.शीकीचा95॥0[॥9.900/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०१८०३१५१७४०२२६११५ 


असा आहे. हे हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शिक्का 
Tikamadas N. या खााय्पचा 


2.5.4.20=12¢50633547b609d 1 eafa52a6f58635e0b530 
88462877241 f83faca5a99dd3a6, cn=Tikamdas N. 


Shikharame __ Siieone 


Date: 2018.03.15 17:42:18 +05'30' 


(टि. न. शिखरामे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (संसदीय कार्य), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.४८/पाच 


२. मा. राज्यमंत्री (संसदीय कायी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव (र. व का), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

४. सचिव (संसदीय कार्य) यांचे स्वीय सहायक, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

५. उप सचिव यांचे स्वीय सहायक, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. सर्व कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. नोंदणीशाखा, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. रोखझाखा, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. संगणक समन्वयक, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


